महाराष्ट्र राज्य लॉटरी 

“महाराष्ट्र गणेशलक्ष्मी माघी गणपती” माहे 
फेब्रुवारी, २०२२ या मासिक सोडतीची 
बक्षिसरचना व कार्यपध्दती. 


महाराष्ट्र शासन 
वित्त विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः मरालॉ-२०२०/प्र.क्र.२१/लॉटरी-२ 
नवीन प्रशासन भवन, मंत्रालयासमोर, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : १३ जानेवारी, २०२२. 


वाचा : १. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.मरालॉ २०२०/प्र.क्र.२१/ळॉटरी-२,दि. ०५/०२/२०२० 
व दि.१६/१२/२०२१. 
२. उपसंचालक (वि.व ळे.), महाराष्ट्र राज्य लॉटरी कार्यालय, वाशी, नवी मुंबई यांचे पत्र 
क्र. उपसं (विवले)/मराळॉ/योजना/२३/२०२२, दि.०४/०१/२०२२. 
शासन परिपत्रक : 
संदर्भ क्र.१ येथील दि.१६/१२/२०२१ च्या वित्त विभाग, शासन परिपत्रकान्वये महाराष्ट्र राज्य 
लॉटरीची “महाराष्ट्र गणेशलक्ष्मी न्यु ईयर विशेष” या सोडतीची बक्षिस रचना व कार्यपध्दतीस मान्यता 
देण्यात आली आहे. सदर " महाराष्ट्र गणेशलक्ष्मी न्यु ईयर विशेष " या सोडतीच्या नावामध्ये बदल करून 
"महाराष्ट्र गणेशलक्ष्मी माघी गणपती" या नावाने दिनांक २५/०२/२०२२ रोजी, सायंकाळी ४.०० वाजता 
सोडत काढण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 
२.  " महाराष्ट्र गणेशलक्ष्मी माघी गणपती " या नावाने काढण्यात येणाऱ्या मासिक सोडतीची बक्षिस 
संरचना व कार्यपध्दती आणि इतर अटी व शार्ती, संदर्भ क्र.१ येथील वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक 
मरालॉ २०२०/प्र.क्र.२१/लॉटरी -२, दि.०५/०२/२०२० अन्वये विहित केल्याप्रमाणे लागू राहतील. 
3 सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२२०१२११६०८४०९८०५ असा आहे. हे परिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


SHEELAKIRAN £ mn mc 
VA D AV 1. Ss 2DS77SCOZOSECAEA प 
(शीला कि. यादव) 
कक्ष अधिकारी तथा 
राज्य लॉटरी अधिकारी, वित्त विभाग. 


id by SHEELA KIRAN YADAV 
OVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=FINANCE DEPARTMENT, 
tra, 


प्रति, 
१. मा. उपमुख्यमंत्री , मंत्रालय, मुंबई यांचे खाजगी सचिव. 
२. मा. राज्यमंत्री (वित्त), मंत्रालय, मुंबई यांचे खाजगी सचिव. 
३. अपर मुख्य सचिव, (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४. अपर मुख्य सचिव, (गृह),गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५. प्रधान सचिव, (ले. व को.), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


झासन परिपत्रक क्रमांकः मरालॉ-२०२०/प्र.क्र.२१/लॉटरी-२ 


६. आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य लॉटरी,वित्त विभाग, मुंबई-३२. 
७. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
८. संचालक, ळेखा व कोषागारे संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई-२१. 
९. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/नागपूर. 
१०. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
११. उप सचिव (राज्य लॉटरी) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१२. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई-५१. 
१३. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
१४. उप संचालक (वित्त व लेख), महाराष्ट्र राज्य लॉटरी कार्यालय,वाशी, नवी मुंबई. 
१५. कक्ष अधिकारी, प्रशा-४/ अर्थोपाय/ लेखाधिकारी (लॉटरी संचालनालय), 
वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१६. निवड नस्ती, लॉटरी -२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


